सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील पीआयपी 
अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
आयडीएसपी कार्यक्रमांतर्गत बीड व नाशिक 
येथील जिल्हा रुग्णालयांत कार्यरत जिल्हा 
प्राधान्य प्रयोगशाळांना आवश्‍यक उपकरणे, 
यंत्रसामुग्री व इतर बाबींची खरेदी अंदाजित 
रक्‍कम र.३५.७० लक्ष रकमेच्या निविदा 
प्रक्रिया करण्यासाठी खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१ 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/खरेदीकक्ष/सन२०२०-२१ रा.आ.अभियान-अनुदान/॥)597/प्रशा. मान्यता/२४६९/ 
२०२०, दिनांक २१.०९.२०२०. 

२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे जि.रु.डीपीएल/उपकरणे खरेदी/ 
बीड व नाशिक/२८८३३-८३६/२०२०, दिनांक ०३.०७.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील पीआयपी अंतर्गत 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून आयडीएसपी कार्यक्रमांतर्गत बीड व नाशिक येथील जिल्हा 
रुग्णालयांत कार्यरत जिल्हा प्राधान्य प्रयोगशाळांना आवश्‍यक उपकरणे, यंत्रसामुग्री व इतर बाबींची 
खरेदी अंदाजित रक्‍कम र.३५.७० लक्ष रकमेच्या निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर प्रकल्प 
अंमलबजावणी आराखडयात FMR Code ६.१.१.१५.२ अंतर्गत आयडीएसपी कार्यक्रमांतर्गत बीड व 
नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयांत कार्यरत जिल्हा प्राधान्य प्रयोगशाळांना आवश्‍यक उपकरणे, 
यंत्रसामुग्री व इतर बाबींची खरेदी अंदाजित रक्‍कम र.३५.७० लक्ष इतक्या रकमेची प्रस्तावित 
करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सहसंचालक (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी प्रस्ताव 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य -७ 


सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रस्तावीत उपकरणे, यंत्रसामुग्री व इतर बाबींच्या अंदाजित 
रक्‍कम रु.३५.७० लक्ष रकमेच्या निविदा प्रक्रियेस खालील विवरणपत्रातील तपशिलास पुढील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


अनुदानाचा तपशिल 
Sr. | FMR Code Approved Budget in) Proposal for Procurement 
no PIP in 2020-21 (In Lakhs) 
(In Lakhs) 
1 6.1.1.15.2 As discussed in NPCC 
35.80 meeting approved @ Rs.17.9 
; L/DPHL for Beed and 
Nashik each. 
उपकरणे खरेदीचा तपशिल 
Instruments For Procurement of District Priority Laboratories (DPL) Beed and 
Nashik 
Sr. | Name of Instruments Rate Per | District Name | Total Total 
No Unit in) Beed | Nashik | Quantity | Amount 
Lakh In Lakh 
1 Biosafety cabinet Class II A 2.58 1 1 2 5.16 
2 Autoclave (Sterilization) 1.24 1 1 2 2.48 
3 Autoclave (Decontamination) 1.24 1 1 2 2.48 
4 Hot Air Oven 0.55 1 1 2 1.1 
5 Incubators 10.6 6 1 1 2 1.2 
lo | Binocular Microscopes 0.5 1 1 2 1 
7 ELISA Reader and Washer 4.99 1 1 2 9.98 
18 | Refrigerator (300 Ltrs) 0.2 1 1 2 0.4 
19 | Deep Freezer (-20'C) 5.4 Ca 1 1 5.4 
10 | Micro Pipette Set (Singal ae 8 1 1 2 1.6 
Channel -05 & Multichannel - 
02) 
11 | Analytical Balance (Weighing | 0.7 1 1 2 1.4 
Scale) 
12 | Water bath 0.4 1 1 2 [0.8 | 8 
13. | Mixer/ Rotetor 0.25 1 1 2 0.5 
14 | Needle Cutter0.04 0.04 1 1 2 0.08 
15. | Loop Sterilizer Ee0.26ctronic 0.26 1 1 2 0.52 
16 | Computer with Printer, Scanner ca 8 1 1 2 1.6 
and UPS 
Total 35.70 
अटी :- 


१) सदर यंत्रसामुग्री व उपकरणांची आवश्‍यकता / मागणी याची sean / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू यंत्रसामुग्री व उपकरणांच्या सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची 
खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य -७ 


4) 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 
विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmacy Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे. सदर दर 
हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 


& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
कृती आराखडा सन २०२०-२१ मध्ये FMR Code ६.१.१.१५.२ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी उपलब्ध तरतुदीच्या मर्यादेत राहून तसेच 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe wat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य -७ 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची तसेच यासंदर्भात काही 
सेवा घ्यावयाची असल्यास ती नियमानुसार व आवऱ्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, मुंबई व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन मधील 
अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत 
घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत 
त्यानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०४१२३४२९७११७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oe Digitally signed by Milind Raghunath 
| | Nn Kulkarni 
D 


N: c=IN, o0=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Ra g hunath ween” 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 


450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


e 
Ku | ka i Nn | 202003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 
Date: 2021.01.05 17:01:01 +05'30" 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) 
) 


संचालक १ व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.५४/आरोग्य -७ 


६) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
७ सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
८) उप संचालक, नाशिक व औरंगाबाद परिमंडळ. 
९) जिल्हा शल्य चिकित्सक, नाशिक व बीड 

qo) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नाशिक व बीड 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


